राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्त (Par) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.३१९/पोल-१(आ) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०१९ 

शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ मधील कलम 22 च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील, पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(Fara) संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 

क्र 

1 . श्रीमती सुषमा अपर उपायुक्त, राज्य गुप्तवार्ता अपर पोलीस अधीक्षक (एटप), 
शैलेंद्र चव्हाण विभाग लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य 
मा. न्यायालयाचे आदेश तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास ते विचारात घेऊन, महासंचालक व 
पोलीस महानिरीक्षक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही करावी व संबंधीत 
अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रूजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 

३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०१२११७१३४०७४२९ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Abhijit Arvind याया 


tra, 
2.5.4.20=039d4db3e21de6728476441 d5bccc69fc025322a756a9499 
ff2a9d0f2fb40747, 


Khochare ०० 
(अ.अ.खोचरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
प्रत, 


१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.३१९/पोल-१(अ) 


४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

११.संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१२.निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


